RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


RS 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ८७ ] 


शुक्रवार, ऑगस्ट ७, २०१५ / श्रावण १६, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १ ९ ० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ ऑगस्ट २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६. 

क्रमांक जमीन २०१५ / प्र.क्र .५५ / ज - १. - महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ (१ ९ ६६ चा महा.४१ ) च्या कलम -३२८, च्या पोट -कलम 
( १ ) व पोट -कलम ( २ ) चे खंड ( चार), ( दहा ), ( चौदा ), ( त्रेचाळीस ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व याबाबत त्यास समर्थ 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जमीन महसूल ( सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे ) नियम , १९ ७१ यामध्ये सुधारणा 
करण्यासाठी जे नियम करण्याचे योजिले आहे त्या नियमांचा पुढील मसुदा उक्त संहितेच्या कलम ३२९, पोट- कलम (१) द्वारे आवश्यक 
असल्याप्रमाणे त्याद्वारे बाधा पोहोचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस 
देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा महाराष्ट्र शासन दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१५ किंवा त्यांनतर विचारात घेईल. 

शासनाचे प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग, मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, यांचेकडे वरील 
दिनांकापूर्वी उक्त मसुद्याच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीकडून येणाऱ्या / प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचना शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील. 


२ . 


नियमांचा मसुदा 


१ . या नियमांना, महाराष्ट्र जमीन महसूल ( सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे ) (द्वितीय सुधारणा) नियम , २०१५ असे म्हणावे . 

महाराष्ट्र जमीन महसूल ( सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९ ७१ च्या नियम ६ मधील पोट-नियम (२) नंतर पुढीलप्रमाणे 
पोट-नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे : 


२ . 


( ३) ( क ) ज्या ठिकाणी स्थानिक प्राधिकरण किंवा समूचित प्राधिकरण यांना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ अन्वये 
प्राप्त अधिकारात प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप अथवा अंतिम विकास आराखड्यातील आरक्षण विकसित करण्यासाठी शासकीय जमीन आवश्यक 


भाग चार - ब -१ ९०-१ 


२ 


“ 


“ 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, ऑगस्ट ७, २०१५ / श्रावण १६, शके १९ ३७ 
असेल, सदर शासकीय जमिनीचे बाजारमूल्य कितीही असले तरी, अशी जमीन प्रदान करण्यास जिल्हाधिकारी सक्षम राहतील, अशावेळी 
शासन सर्वसाधारण किंवाविशेष आदेशाद्वारे निश्चित करेल एवढे संबंधित जागेचे भोगवटामूल्य जिल्हाधिकारी यांनी वसूल करणे आवश्यक 
राहील. 

स्पष्टीकरण. - स्थानिक प्राधिकरण किंवा समूचित प्राधिकरण यांची व्याख्या ही महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ 
मध्ये सदर शब्दांच्या करण्यात आलेल्या व्याख्येप्रमाणे असेल. तथापि , त्यामध्ये खाजगी संघटना, खाजगी संस्था किंवा खाजगी कंपनी यांचा 
समावेश असणार नाही . 

( ख ) ज्या ठिकाणी शासकीय प्रकल्पांना राज्य शासनाने मान्यता प्रदान केलेली आहे, अशा शासकीय प्रकल्पांकरिता शासकीय जमीन 
आवश्यक असेल, तर अशा जमिनीचे भोगवटामूल्य कितीही असले तरी, जिल्हाधिकारी अशी जमीन राज्य शासनाच्या संबंधित विभागास 
महसूलमुक्त व सारामाफीने प्रदान करण्यास सक्षम राहतील . 

( ग ) ज्या ठिकाणी शासकीय प्रकल्पांना केंद्र शासनाने मान्यता प्रदान केलेली आहे, अशा केंद्र शासनाच्या प्रकल्पांकरिता शासकीय जमीन 
आवश्यक असेल व अशी मागणी राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झाली असेल तर , अशा 
जमिनीचे भोगवटामूल्य कितीही असले तरी, जिल्हाधिकारी अशी जमीन केंद्र शासनाच्या संबंधित मंत्रालयास प्रदान करण्यास सक्षम राहतील . 
अशावेळी शासन सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे निश्चित करेल एवढे संबंधित जागेचे भोगवटामूल्य जिल्हाधिकारी यांनी वसूल करणे 
आवश्यक राहील : 

परंतु, अशा प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनीचे क्षेत्र नागरी/ महानगर क्षेत्रामध्ये एक हेक्टर पेक्षा जास्त व नागरी / 
महानगर क्षेत्राबाहेर पाच हेक्टरपेक्षा जास्त असल्यास , जिल्हाधिकारी यांनी सदर जमीन प्रदानापूर्वी विभागीय आयुक्तांची पूर्व मंजुरी घेणे 
आवश्यक राहील . 

( घ ) अशा रीतीने अनुदाने सामान्यतः नमुना एक - अ मधील सनदे अन्वये देण्यात येतील . 
३ . मुख्य नियमांच्या नियम ७ मधील पोट-नियम ( १) मध्ये , पंधरा वर्षांपेक्षा 

हा मजकूर ज्या ठिकाणी आला आहे त्या ठिकाणी 
तीस वर्षांपेक्षा हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
४. मुख्य नियमांच्या नियम ५० मध्ये खालील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल 
परंतु, या नियमांतील नियम ६ च्या पोट-नियम ( ३) अन्वये शासकीय जमीन प्रदान करताना यामधील निर्बंध लागू राहणार नाहीत . 
मुख्य नियमांच्या सोबत जोडलेल्या नमुना- एक नंतर खालील नमुना समाविष्ट करण्यात येईल 

नमुना - एक - अ 

[ नियम ६ ( ३ ) पहा ] 
शासकीय प्रकल्प /योजना राबविण्याकरिता राज्य शासनाचे प्रशासकीय विभाग /केंद्र शासनाचे मंत्रालय / स्थानिक प्राधिकरण 

किंवा समूचित प्राधिकरण यांना जमीन प्रदानाच्या सनदेचा नमुना 
प्रति , 
अ.ब. यांस, 

ज्याअर्थी, राज्य शासनाने / जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी या सनदेत खाली नमूद केलेली शासकीय जमीन शासकीय प्रकल्प 
उभारण्याकरिता / विकास आराखड्यातील आरक्षण विकसित करण्याकरिता प्रदान केलेली आहे. 

( या ठिकाणी 
प्रकल्प किंवा आरक्षणाचा तपशील नमूद करावा) . 
त्याअर्थी, मौजे 

, तालुका जिल्हा 

या गावातील खालील तपशीलासह नमूद केलेल्या जमिनीच्या 
तुकड्याच्या प्रत्यक्ष ताबा , 

या राज्य शासनाच्या प्रशासकीय विभाग /केंद्र शासनाचे मंत्रालय / स्थानिक प्राधिकरण किंवा समुचित 
प्राधिकरण , यांच्यावतीने 

यांना 

( प्रयोजनाचा तपशील नमूद करावा) या प्रयोजनाच्या विकासाकरिता देण्यात आला आहे. 
सदरील शासकीय जमिनीची चतुःसीमा म्हणजेच 

उत्तरेस , 

पूर्वेस , 

आणि 
पश्चिमेस ने सिमित झालेली असून, उत्तरेकडून दक्षिणेपर्यंत 

आणि पूर्वेकडून पश्चिमेपर्यंत 

मोजणीच्या 
कमी- अधिक प्रमाणात अंदाजे 

चौ.मी. क्षेत्र समाविष्ट असलेला, आणि भूमी अभिलेखात नगर भूमापन क्र ./ सर्व्हे क्र . 
धारण असलेला जमिनीचा संपूर्ण तुकडा आहे. 

केलेली संबंधित शासकीय जमीन, महसूलमुक्त व सारामाफीने राज्य शासनाच्या प्रशासकीय विभागास / सवलतीच्या दराने किंमत 
आकारून किंवा संपूर्ण बाजारमूल्य आकारून केंद्र शासनाच्या मंत्रालयास / संपूर्ण बाजार मूल्य आकारून स्थानिक प्राधिकरण किंवा समूचित प्राधिकरण 
यांना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ अन्वये प्राप्त अधिकारात प्रसिद्ध केलेल्या प्रारुप अथवा अंतिम विकास आराखड्यातील 
आरक्षण विकसित करण्यासाठी प्रदान करण्यात आलेली आहे . 


५ . 


दक्षिणेस , 


. 


वर नमूद 


३ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, ऑगस्ट ७, २०१५ / श्रावण १६ , शके १९ ३७ 
याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त जमीन दिनांक 

महिना / २० 

वर्ष या तारेखपूर्वी, ज्या 
प्रयोजनाकरिता किंवा प्रयोजनांकरिता देण्यात आली होती त्या प्रयोजनाकरिता ती सर्व बाबतीत तयार करण्यात येऊन पूर्णपणे उपयोगात आणली 
जाईल, या शर्तीवर , उक्त चा वेळोवेळी जो विधिसंमत धारक किंवा व्यवस्थापक असेल त्याच्याकडे, नेहमीकरिता 

वर्षे 
मुदतीकरिता, उक्त जमीन नेहमीकरिता असण्याचे चालू राहील आणि राज्य शासनाच्या स्पष्ट संमतीशिवाय, कोणत्याही वेळी, उक्त जमीन किंवा 
तिच्यावर उभारलेली कोणतीही इमारत, पूर्वोक्त प्रयोजन किंवा प्रयोजने यांखेरीज कोणत्याही इतर प्रयोजनाकरिता , तात्पुरती किंवा कायम स्वरूपात, 
परिवर्तित करण्यात येणार नाही आणि उक्त जमीन किंवा तिच्यावर उभारलेली इमारत यापासून प्रतिग्रहित्यास फायदा मिळेल अशा रितीनेतिचा वापर 
करण्यात येणार नाही आणि कोणत्याही अशा अनधिकृत परिवर्तनाच्या, बदलाच्या किंवा फेरबदलाच्या प्रसंगी किंवा उक्त जमिनीपासून किंवातिच्यावर 
उभारलेल्या इमारतीपासून प्रतिग्रहित्यास फायदा मिळेल त्या प्रसंगी , उक्त जमिनीची शेतीच्या प्रयोजनाकरिता आकारणी करण्यात आली असून , जणू 
शेतीशी संबंध नसलेल्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी अनधिकृतरित्या तिचा वापर करण्यात आला आहे अस समजून , महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , 
१९ ६६ च्या कलम ६७ अन्वये ती पात्र होईल अशा आकारणीशिवाय , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४५ च्या किंवा जमीन महसुलाच्या वसुलीसंबंधात 
यावेळी अमलात असलेल्या इतर तत्सम विधीच्या उपबंधान्वये जिल्हाधिकाऱ्याकडून याबाबतीत निश्चित करण्यात येईल अशा दंडास पात्र ठरेल 
आणि पूर्वोक्त अशा कोणत्याही प्रसंगी किंवा 

२० .... 

या पूर्वोक्त तारखेपूर्वी ज्या प्रयोजनाकरिता किंवा प्रयोजनांकरिता ती 
तयार करण्यात येऊन तिचा पूर्णपणे वापर करण्यात कसूर झाल्याच्या प्रसंगी, किंवा कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता राज्य शासनास उक्त 
जमीन आवश्यक वाटल्याच्या प्रसंगी, उक्त जमीन आवश्यक असल्याबद्दलची जिल्हाधिकाऱ्याच्या सहीची घोषणाही, उक्त धारक किंवाव्यवस्थापक 
आणि राज्य शासन यांच्या बाबतीत निर्णायक असेल किंवा भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम, २०१३ ( सन २०१३ चा तिसावा) किंवा अन्य कोणत्याही भूमीसंपादन अधिनियम , या अन्वये संपादनप्रित्यर्थ राज्य शासनाकडून 
जमीन अधिसूचित करण्यात आली असेल त्या प्रसंगी, किंवा राज्य शासनाच्या पूर्वमंजुरीशिवाय उक्त जमीन किंवा तिचा कोणताही भाग किंवा 
तिच्यातील कोणताही हितसंबंध हस्तांतरित करण्यात आल्याच्या प्रसंगी उक्त धारकास किंवा व्यवस्थापकास, पुढील दोनपैकी एका मार्गाचा अवलंब 
करण्याबद्दल राज्य शासनाने सहा महिने मुदतीची आगाऊ नोटीस देणे हे विधिसंमत असेल : 

( १) उक्त जमीन रिकामी करून कोणत्याही व्यक्तीच्या सर्व दाव्यांपासून आणि भारांपासून मुक्त राज्य शासनाच्या स्वाधीन करण्यास भाग 
पाडणे ,किंवा 

( २) पुढील रकमेपेक्षा अधिक नसेल इतकी भरपाई दिल्यावर कोणत्याही व्यक्तीच्या सर्व दाव्यापासून आणि भारांपासून मुक्त, उक्त जमीन 
आणि तिच्यावर उभारलेल्या कोणत्याही इमारती किंवा त्यावर केलेली बांधकामे परत घेणे त्यांचा ताबा घेणे. 

( अ) ( जमीन ) मिळण्यासंबंधी राज्य शासनास दिलेली ( कोणतीही असल्यास ) रक्कम , आणि 

( ब) उक्त जमिनीवर प्रतिग्रहित्याकडून अधिकृतरित्या उभारलेल्या कोणत्याही इमारतीचा किंवा इतर बांधकामाचा, ती परत ताब्यात 
घेतल्यावेळचा खर्चकिंवा 

मूल्य 

यांपैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम . 
सर्व खाणी व खनिज द्रव्ये आणि दगडखाणी यांवरील अधिकार आणि खाणकाम करण्याच्या व उक्त द्रव्ये शोधण्याच्या प्रयोजनार्थ या 
अधिनियमाद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे सर्व वाजवी प्रवेश करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य राखून ठेवून ही जमीन देण्यात येत आहे. 
ही सनद महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या वतीने 

२० 

रोजी, जिल्हाधिकारी यांच्याकडून करून देण्यात 
आली आहे . 


. 


( स्वाक्षरित ) 


शिक्का 


जिल्हाधिकारी . 


* टीप . - प्रत्यक्ष सनद करताना जिल्हाधिकारी यांनी परिच्छेद क्र .१ मध्ये शासनाच्या ज्या विभागास जमीन प्रदान करावयाची आहे त्यांचा 
तपशील ठेवून अन्य विभाग / प्राधिकरण / केंद्र शासन / राज्य शासन यांपैकी जे आवश्यक नसेल तो तपशील वगळण्यात यावा .) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मनु कुमार श्रीवास्तव , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


भाग चार - ब -१ ९०-२ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट ७, २०१५ / श्रावण १६, शके १९ ३७ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 7th August 2015 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 


No. Jamin -2015 / C.R . 55 / J- 1. — The following draft of rules further to amend the Maharashtra 
Land Revenue (Disposal of Government Land) Rules, 1971, which the Government ofMaharashtra 
proposes to make in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and clauses (iv ), ( x ), (xiv ) 
and ( xliii) of sub -section ( 2 ) 328 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ) 
and of all other powers enabling it in that behalf, is hereby published as required by sub -section 
( 1) of section 329 of the said Code , for information of all the persons likely to be affected thereby, 
and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Government 
of Maharashtra on or after the 6th day of October, 2015 . 

2. Any objections or suggestions which may be received by the Principal Secretary to the 
Government of Maharashtra, Revenue and Forests Department, Madam Cama Marg , Hutatma 
Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 from any person with respect to the said draft on 
or before the aforesaid date will be considered by the Government . 


DRAFT RULES 
1 . These rules may be called the Maharashtra Land Revenue (Disposal of Government 
Lands) (Second Amendment) Rules , 2015 . 


2 . In rule 6 of the Maharashtra Land Revenue (Disposal of Government Lands ) Rules , 1971 
(hereinafter referred to as “ the Principal Rules” ), after sub -rule ( 2 ), the following sub - rule shall 
be added namely S 

" (3 ) (a ) Where the Government land is required by a “ Planning Authority ” or “ Appropriate 
Authority” for development of any reservation shown in draft or final Development Plan 
prepared under the provisions of the Maharashtra Regional Town Planning Act, 1966 , the 
Collector shall, irrespective of the market value of such land , be competent to grant such land 
to the concerned “ Planning Authority ” or “ Appropriate Authority", as the case may be , subject 
to payment of such occupancy price as the State Government may specify by general or specific 
order. 

Explanation :- For the purpose of this Rule , the words " Planning Authority " or 
" Appropriate Authority ” shall have the meaning assigned to them in the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 but shall exclude private organisation , private institutions or 
private company . 

(6 ) Where the Government land is required for a project, duly approved by the State 
Government, the Collector shall, irrespective of the market value of such land , be competent to 
grant such land free of occupancy price and free of land revenue , to the concerned Department 
of the State Government . 

(c ) Where the Government land is required for a project , duly approved by the Government 
of India , and such requirement is conveyed through the Government in the Revenue and Forests 
Department to the Collector, the Collector shall, irrespective of the market value of such land, 
be competent to grant such land to the concerned Ministry of the Government of India , subject 
to payment of such occupancy price as the State Government may specify by general or specific 
order. ” 

Provided that , no Government land in excess of one hectare in municipal area 
and five hectares elsewhere , shall be granted by the Collector for such a project 
without previous permission of the Divisional Commissioner . 

( d ) Such grants in sub -rule ( 3 ), shall ordinarily be made under a sanad in Form I- A . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, ऑगस्ट ७, २०१५ / श्रावण १६, शके १९ ३७ 


G 


3. In rule- 7 of the Principal rules , in sub - rule ( 1) , for the letters " fifteen years ” where 
they occur , the letters “ thirty years” shall be substituted . 

4. In rule-50 of the Principal rules, the following proviso shall be added namely : - 

Provided that , this restriction shall not apply to the grant of land under third proviso , below 
sub rule- ( 3 ) , of rule -6 . 


5. After Form - I appended to the Principal Rules, the following FORM shall be inserted 
namely : “ Form - I - A ” 


FORM I - A 


[ See rule 6 ( 3 )] 


Form of Sanad for land grant to a Department of the State Government/Ministry of 

Government of India /Planning Authority /Appropriate Authority for 

implementation of Government project or Development Plan . 


To , 


A. B. 


Whereas the State Government / Collector of 

.... District has been pleased to 
grant Government land mentioned in this sanad for implementation of the following # Government 
project/ development of the following reservation in the Development Plan 

( here specify details). 


> 


> 


Therefore , the possession of the below -mentioned piece of Government land situated in the 
village . in the Taluka of 

District is handed over 
in favour of ... 

Department of the # State Government/Ministry 
of Government of India / Planning Authority /Appropriate Authority for the purpose of 

(here specify details ). 
The said piece of land is bounded on the North by 

on the South by 
on the East by 

on the West by ..... 

and 
admeasures .. from North to South and 

from East to West 
comprising 

square meters in superficial area , be the same, 
more or less, and bearing C.T.S./Survey No. 

in the Land Records. 
The Government land as mentioned above has been granted # revenue free for the said State 
Government Department/ by charging concessional rate or full market price for the Ministry of 
Central Government / by charging market value of such land for the “ Planning Authority” or 
“ Appropriate Authority” for development of any reservation shown in draft or final Development 
Plan , prepared under the provisions of the Maharashtra Regional Town Planning Act, 1966 . 

It is hereby declared that the said land shall be continued forever/ for a term of years , 
free of all claims on the part of the State Government for rent or land revenue , to whoever 
payable, from time to time and the grantee shall be the lawful holder or manager of the said land 
on the condition that the said land or any part thereof or any interest therein shall not be 
transferred except with the previous sanction of the State Government and that the said land 
shall, in all respects , be made ready for and shall be fully used for the purpose or purposes for 
which it was granted before the 

..... day of 

.... month of the year 
20 ..... 

... ; and that neither the said land nor any building erected thereupon shall, at 
any time, without the express consent of the State Government, be diverted either temporarily 
or permanently to any purpose other than the aforesaid purpose or purposes , and that no change 
or modification shall be made of such purpose or purposes and that in the event of any 

such 
unauthorized diversion , change or modification being made , the said land shall thereupon , in 
addition to the assessment to which it becomes liable under section 67 of the Maharashtra Land 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट ७, २०१५ / श्रावण १६, शके १९ ३७ 


Revenue Code, 1966 , shall become liable to such fine as may be fixed in this behalf by the Collector 
under the provisions of section 45 of the said Code, or other corresponding law for the time being 
in force relating to the recovery of land revenue , as if the land, having been assessed for purposes 
of agriculture only, has been used unauthorizedly for any purpose unconnected with agriculture ; 
and in any such event as aforesaid , or in the event of failure to make the land ready for use and to 
use it fully for , the purpose or purposes for which it is granted before the aforesaid day of the 
year 20 .... , or in the event of the land being required by the State Government for any public 
purpose , for which a declaration under the signature of the Collector that it is so required shall, 
as between the said holder or manager and the State Government , be conclusive , or in the event 
of the land being notified by the State Government , for acquisition under the Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 
( 30 of 2013 ) or any other law for acquisition of land, or in the event of the land or any part thereof 
or any interest therein having been transferred without the previous sanction of the State 
Government , it shall be lawful for the State Government on causing six months previous notice 
in writing to be given to the said holder or manager, to take one of the following courses, namely , 
either , 

( 1) to require that the said land be vacated and delivered up to the State Government , free 
of all claims or encumbrances of any person whatsoever , or 

(2 ) to resume and take possession of the said land, any buildings erected or works executed 
thereon , free of all claims and encumbrances of any person whatsoever , on payment of 
compensation not exceeding the following amount, namely : 

( a ) the amount ( if any) paid to the State Government for this grant, and 

(b ) the cost or value at the time of resumption , whichever is less , of any buildings , or 
other works authorizedly erected or executed on the said land by the said grantee . 

This grant is made subject to reservation of the right of the Government to all mines and 
mineral products and quarries and of full liberty of access for the purpose of working , quarrying 
and searching for the same, with all reasonable conveniences , as provided by the said Code . 
This Sanad is executed on behalf of the Governor of Maharashtra by the Collector of ........ 
day of ... 

.20 ....... 


on this 


(Signed ) 


Collector . 


[Seal] 


# Strike out whichever is not applicable . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MANU KUMAR SRIVASTAVA , 


Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


